सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट "अ 
यांचा परिविक्षाधीन कालावधी संपुष्टात 
आणण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- डीपीपी-०४१९/प्र.क्र.१६८/पोल-१०, 
२ रा मजला, मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०३ जुले, २०१९ 


वाचा :- १) शासन आदेश, गृह विभाग, क्रमांक एसपीपी-२२९५/सीआर-१३१/पोल-१०, 

दिनांक ०४.०२.१९९७ 

२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक:- परिवी-२७१५/ 
प्र.क्र.३०२/आठ, दिनांक २९.०२.२०१६ 

३) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक स्थाप्रप-१४१५/ 
(प्र.क्र.१४/१५/१३-अ, दिनांक १९.०९.२०१७ 

४) संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्रमांक:-सअआस्था/८९/४७०/२०१९, दिनांक ११.०३.२०१९ 


प्रस्तावना :- 

संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचा आस्थापनेवरील सहाय्यक सरकारी 
अभियोक्ता, गट "अ" या पदावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या शिफारशीनुसार खाली नमुद अधिकाऱ्याची 
संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील दिनांक ०४.०२.१९९७ च्या शासन आदेशान्वये नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 
संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील दिनांक ११.०३.२०१९ 
च्या पत्रान्वये सदर अधिकाऱ्याचा रुजू होण्याचा दिनांक व परिविक्षाधीन कालावधी पुढील विवरणपत्रात 
दर्शविण्यात आलेला आहे. :- 


अ.क्र. । नांव रुजू होण्याचा | परिविक्षाधीन परिविक्षाधीन 
दिनांक कालावधी कालावधीत 
घेतलेली रजा 
शि श्री. हेमंत यशवंत Asal  । दि.१८.०२.१९९७ | दि.१८.०२.१९९७ | निरंक 
ते 
दि.१७.०२.१९९९ 


उक्त नमूद अधिकाऱ्याचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण झाल्याने तो संपुष्टात आणण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचा आस्थापनेवरील खालील नमूद सहाय्यक 
सरकारी अभियोक्ता, गट "अ" यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारक असल्याने त्यांच्या नावासमोर नमूद 
केलेल्या दिनांकापासून त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | नांव परिविक्षाधीन कालावधी संपुष्टात 
यावयाचा दिनांक 
a श्री. हेमंत यशवंत मेडकी दिनांक १७.०२.१९९९ (म.नं.) 


झासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०४१९/प्र.क्र.१६८/पोल-१० 


२. सदर शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन निर्णय क्रमांक परिवी- 
२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दिनांक २९.०२.२०१६ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. सदर झासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०७०४११५४३२६६२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


tally signed by Kishor Shy halerao 


Kishor S hya [10 एकण मळा 


dd7e1 dfc6b4d6b65b7d93aa1a1dbcf0ec79c7 


2143850ff6e8fdcb4c0d, 


B ha | e fa (0 rialNumber=94524ab889e2fa9e6bfeSe 1 e58426881 bc36b96 
8ffdOf45ce2d4bd3ff527ded2, Ki Shyamri al 


Date: 2019.07.04 11:58:23 +05'30' 


(किशोर भालेराव) 
उप सचिव (विधि), गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
१ संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
३ महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - 9/2, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

.  अधिदान लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. श्री. हेमंत tarda मेंडकी, सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, पुणे. 

(यांना संचालक, अभियोग संचालनालय यांचे मार्फत). 

| सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता, पुणे. 

८. निवडनस्ती/पोल-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


